स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद/जिल्हा परिषद) यांनी उच्च माध्यमिक 
शाळा सुरु करण्यासंदर्भात... 

नगर ॒ परिषद, पुसद अंतर्गत हाजी अख्तर 
खान नगर परिषद उर्दु हायस्कुल, पुसद, 
जि. यवतमाळ. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२१/प्र.क्र.९२७/एसएम- २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक:नमाऱशा]-२००९/ (४९७/ ०९)/माशि-१, 
दिनांक ११ जून, २००९. 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे पत्र क्र.शिसं/माध्य/स्वयंअर्थ/२०२१-२२/एस-४/२७३१, दि.२५/०८/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


नगर परिषद, पुसद, जि. यवतमाळ अंतर्गत हाजी अख्तर खान नगर परिषद उर्दु हायस्कुल, 
पुसद, जि. यवतमाळ या माध्यमिक झाळेला जोडून उच्च माध्यमिक (इ. ११ वी ते इ. १२ वी, 
विज्ञान शाखा, उर्दु माध्यम, राज्यमंडळ ) वर्ग स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास परवानगी 


देण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांनी संदर्भ क्र. (२) 


अन्वये शासनास सादर केला. सदर उच्च माध्यमिक शाळेला दर्जावाढ परवानगी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्थित झाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ (सन 2093 चा 


०१) अंतर्गत नगर परिषद, पुसद, जि. यवतमाळ यांचे परिक्षेत्रातील खाळील नमुद माध्यमिक 


शाळेस जोडून उच्च माध्यमिक दर्जावाढ करण्यास सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून खालील 


अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन स्तरावरुन परवानगी देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. शाळेचे नाव माध्यम मंडळ शाळेचा प्रकार 
हाजी अख्तर खान नगर दर्जावाढ, माध्यमिक शाळेला 
7 परिषद उर्दु हायस्कुल, उर्दु । राज्यमंडळ | जोडून उच्च माध्यमिक शाळा. 
पुसद, ता. पुसद, जि. (इ. ११वी ते इ. १२ वी, 
यवतमाळ विज्ञान शाखा) 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२१/प्र.क्र.१२२७/एसएम- २ 


अटीव शर्ती :- 


2. 


सदर शाळेला उच्च माध्यमिक दर्जावाढ करण्यास स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर 


परवानगी दिलेली असल्याने, उक्त झाळेसंदर्भात येणाऱ्या कोणत्याही खर्चाकरिता, 


राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष असे कोणतेही वित्तीय सहाय्य / अनुदान 


उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. 


माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांबाबतचे शासनाचे प्रचलित धोरण व निकष यांचे 
पालन करणे तसेच शाळेमध्ये आवश्‍यक वर्गखोल्या, सर्व भौतिक व शौक्षणिक सुविधा 


उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य राहील. 


महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अन्वये 
निर्धारित केलेल्या सर्व मानकांचे, अटींचे व शर्तीचे आणि या अधिनियमान्वये 
शासनाने दिलेल्या निदेश्ांचे किंवा शासनाने वेळोवळी निर्दिष्ट केलेल्या मानकांचे 
किंवा अटींचे आणि शार्तीचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०२१६१७१५५८६७२१ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque K 


: 
hi ht SCHOOL EDUCATION & 
SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi hy 
2.5.4.20=711589 ff9bObb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b3146314d 
* 518006876९ 
serialNumber=77a529748c5e7c1 ba7a66e81c654ba3c492fda5b29e0762 
ushta ५५९ KaZi  saiicrsaciceminctan 
2022.02.16 17:18:07 +05'30' 
(3.4 .काझी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती. 
. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

. मुख्याधिकारी, नगर परिषद, पुसद, जि. यवतमाळ 

. निवडनस्ती (९२७/२०२१/एसएम २) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


